me | 


'असा. क्र, ९० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


i= का ea oo सोमवार, एप्रिल ३०, २००७ / वैशाख १०, शके १९२९ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या. भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


a ee ब्याग 


भाग चार-ब ऱ 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


qe विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० एप्रिल २००७ 
र अधिसूचना 
मुंबई दारूबंदी अधिनियम, १९४९. 
क्रमांक बीपीए, ११०६/सीआर-२८/इएक्ससी-२.-- ज्याअर्थी, मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ मध्ये 
आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील.नियम ताबडतोब अंमलात आणण्यात यावेत आणि म्हणून मुंबई 
दारूबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई पंचवीस) (ज्याचा. पुढे “ उक्त अधिनियम ' असा निर्देश 
केलेला आहे) च्या कलम १४३ च्या उप-कलम (३) या मधील परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे हे 
नियम आधी प्रकाशित न करता ते करण्यात यावेत ; ‘ 
त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई पंचवीस) च्या कलम १४३ च्या 
उप-कलम (२) च्या खंड (बी) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत समर्थ. करणाऱ्या 
इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ मध्ये सुधारणा 
करण्यासाठी खाली नियम. करीत आहे :-- 
१. या नियमांना मुंबई विदेशी मद्य (दुसरी सुधारणा) नियम, २००७ असे संबोधण्यात यावे. 
२. मुंबई विदेशी मद्य नियम, १२५३ (यात यापुढे ज्याचा '' मुख्य नियम “ असा निर्देश करण्यात 
आला आहे) च्या नियम १० मधील पोट-नियम (१) मधील खंड (ब) मध्ये * याबाबत एफएल-१-अ 


भाग चार-ब--१३८ (एर) 
[ किंमत : रुपये ३.००] 


ery 


७५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल ३०, २००७/ वैशाख १०, शके १९२९ [ATTEN 


नमुन्यातील परवाना देणारा प्राधिकूत केलेला अधिकारी ' या शब्दाऐवजी *' याबाबत एफएल-१-अ 
नमुन्यातील परवाना भाग एक, दोन, तीन आणि चार देणारा अनुझप्तीधारक किंवा अधीक्षक, राज्य 
उत्पादन शुल्क यांनी प्राधिकृत केलेला त्याचा नोकरनामाधारक आणि याबाबत प्राधिकृत केलेला 
अबकारी अधिकारी पुढील कामाचे दिवसापर्यंत हिशेब तपासून दाखल केलेले एफएल-एक-ओ 
नमुन्यातील परिवहन परवाना भाग-एक, तीन व चार वर प्रतिस्वाक्षरी करतील " असे शब्द अंतर्भूत करावे. 

३. मुख्य नियमाला जोडलेल्या नमुना एकएल-१ च्या अटी “ या मथळ्यातील अट क्र. २ मध्ये 
* याबाबत परवाना देणारा प्राधिकृत केलेला दारूबंदी व अबकारी अधिकारी ' या शब्दाऐवजी 
*' याबाबत एफएल-१-अओ नमुन्यातील परवाना भाग-१, दोन, तीन आणि चार देणारा अनुज्ञप्तीधारक 
किंवा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क यांनी प्राधिकृत केलेला त्याचा नोकरनामाधारक आणि याबाबत . 
प्राधिकृत केलेला अबकारी अधिकारी पुढील कामाचे दिवसापर्यंत हिशेब तपासून दाखल केलेले 
एफएल-१-अ नमुन्यातील परिवहन परवाना भाग-एक, तीन व चार ae प्रतिस्वाक्षरी करतील '' असे 
शब्द अंतर्भूत करावे, 

४, मुख्य नियमाला जोडलेल्या एफएल-१-ओ नमुन्यात :-- 

(अ) भाग-१ मध्ये.-- , 

(१) शिर्षकातील “' देणारा '' या शब्दाऐवजी “ प्रतीस्वाक्षरीत करणाऱ्या “ असा शब्द 

अंतर्भत करावा. , 

(दोन) तळाला ' परवाना देणाऱ्या अधिकाऱ्याची सही आणि हुद्दा ” या शब्दाऐवजी 

'' अनुज्ञप्तीधारकाची किंवा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क यांनी प्राधिकृत केलेल्या त्याच्या 

नोकरनामाधारकाची सही “ असे शब्द अंतर्भूत करावे. ane 

(तीन) परवान्याच्या तळाला डाव्या बाजूस “ परवान्यावर प्रतिस्वाक्षरी करणान्या अधिकाऱ्याची 
सही “ हे शब्द अंतर्भूत करावे. 

(ब) भाग दोन मध्ये तळाला “ परवाना देणाऱ्या अधिकाऱ्याची सही आणि ger” या 
शब्दाऐवजी “ अनुज्ञप्तीधारकाची किंवा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क यांनी प्राधिकृत. केलेल्या 
त्याच्या नोकरनामाधारकाची सही '* असे शब्द अंतर्भूत करावे. 

(क) भाग-तीन मध्ये.-- ‘ ; 

(एक) तळाला “ परवाना देणाऱ्या अधिकाऱ्याची, सही आणि हुद्दा “ या शब्दाऐवजी 

*“ अनुज्ञप्तीधारकाची किंवा अधीक्षक, राज्य उत्पादन Yow यांनी प्राधिकृत केलेल्या त्याच्या 

नोकरनामाधारकाची wel.” असे शब्द अंतर्भूत करावे. 

(दोन) परवान्याच्या तळाला डाव्या बाजूस ' परवान्यावर प्रतिस्वाक्षरी करणाऱ्या अधिकाऱ्याची 
सही “ हे शब्द अंतर्भूत करावे. 

(ड) भाग-चार मध्ये.-- ; 

(9) तळाला “Ua देणाऱ्या अधिकाऱ्याची सही आणि हुद्दा “ या शब्दाऐवजी 

* अनुज्षप्तीधारकाची किंवा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क यांनी प्राधिकृत केलेल्या त्याच्या ' 

नोंकरनामाधारकाची सही '* असे शब्द अंतर्भूत करावे. 

(२) परवान्याच्या तळाला डाव्या बाजूस '* परवान्यावर प्रतिस्वाक्षरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची 
सही.” हे शब्द अंतर्भूत करावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


ae 


F "भाग चार-य] महाराष्ट्र शारान राजपत्र, असा., एप्रिल ३०, २००७ वैशाख १०, शके १९२९ ७५१ 
HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 30th April 2007 
NOTIFICATION 
Bompay Proumprmion Act, 1949. 


No. BPA./1106/CR-28/EXC-2,—Whereas the Government of 
Maharashtra considers that the following rules further to amend the 
Bombay Foreign Liquor Rules, 1953 should be brought into force at once 
and therefore, the rules should be made without previous publication, as 
provided by the proviso to sub-section (3) of section 143 of the Bombay 
Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949). 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of 
sub-section (2) of section 143 of the Bombay Prohibition Act, 1949 (Bom. 
XXV of 1949) and of all. other powers enabling it in this behalf, the 
Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to 
amend the Bombay Foreign Liquor Rules, 1953 as follows, namely :-— 


1. These rules may be called the Bombay Foreign Liquor (Second 
Amendment) Rules, 2007 


2. In rule 10 of the Bombay Foreign Liquor Rule, 1953 (hereinafter 
referred to as “the principal rules ”) in sub-rule (1), in clause (5) for the 


’ words “ pass in Form FL-I-A, issued by an officer duly authorised in that 


behalf ” the words “ passes in Parts I, II, 117 and IV of Form FL-I-A, issued 
by the licensee or his authorised servant duly authorised by the Superin- 
tendent of the State Excise in that behalf, and Parts, I, III and IV of Form 
FL-I-A of the transport passes so produced shall be countersigned by the 
Excise Officer duly authorised in that behalf, upto next working day after 
verifying the accounts ” shall be substituted. 


3. In Form FL-I appended to the principal Rules, under the heading 
“ Condition ”, in condition No.2, for the words “ passes issued by a Prohibi- 
tion and Excise Officer duly authorised in this behalf” the words “ passes 
in Parts I, या, II and IV of Form FL-I-A, issued by the Licensee or his 
authorised servant duly authorised by the Superintendent.of the State 
Excise in that behalf, and Parts I, III and IV of Form FL-I-A, of the 
transport passes so produced shall be countersigned by the Excise Officer 
duly authorised in that behalf, upto next working day after verifying the 
accounts ” shall be substituted 


(942 


4. oe 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल 30, २००७ / वैशाख १०, शके १९२९ [भाग चार-ब' 


4. In Form FL-I-A appended to the principal Rules,— 

(a) in PART I, 

(i) below the title, for the word “ issuing ” the word “ countersign- 
ing” shall be substituted ; 

(ii) at the bottom, for the words “Signature and designation of 
the officer issuing the pass “ the words ” Signature of the licensee or 
his authorised servant duly authorised by the Superintendent” 
shall be substituted 

ofc t the left side bottom of the pass, the words “ Signature of 
the officer countersigning the pass ” shall be inserted ; 

७) in PART Il, at the bottom, for the words “Signature and 
designation of the officer issuing the pass ” the words “ Signature of the 
licensee or his authorised servant duly authorised by the Superinten- 
dent ” shall be substituted ; 

(c) in PART-III,— 

(i) at the bottom, for the words “ Signature and designation of the 
officer issuing the pass ” the words “ Signature of the licensee or his 
authorised servant duly authorised by the Superintendent ” shall be 
substituted 

(ii) at the left side bottom of the pass, the words “ Signature of the 
officer countersigning the pass. ” shall be inserted ; 

(द) in PART IV,— 

(i) at the bottom, for the words “ Signature and designature of the 
officer issuing the pass ” the words “ Signature of the licensee or his 
authorised servant duly authorised by the Superintendent ” shall be 
substituted ; 

(ii) at the left side bottom of the pass, the words “ Signature of the 
officer countersigning the pass ” shall be inserted ; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G. J.RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


